सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात याचिका 
क्र.२४३२/१८,२३५९/१८, ३०१६/१८, ४०९६/ १८ व 
अवमान याचिका क्र.१७७/२०१८ यासुध्दा कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती, नागपूर या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
नियुक्ती विशोष सरकारी वकीलांची फी अदा 
करणेबाबत (३४५१ ०३०४) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास १०१९/प्र.क्र.४८९/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ३१मार्च, २०२१. 


वाचा :- विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र.9२१-२०१८/ई, दि.१०.०८.२०१८ 

प्रस्तावना:- 

श्री.सुनिल महादेवराव CATS व इतर ४ यांनी कृषी उत्पन्न समिती, नागपूर यांचे निवडणूकी संदर्भात 
शासनाच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ-नागपूर येथे रिट याचिका क्र.१८०६/२०१७, 
२४३२/१८,२३५९/१८, ३०१६/१८, ४०९६/१८ व अवमान याचिका क्र.१७७/२०१८ दाखल केली होती. सदर 
रिट याचिकेमध्ये प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन आहे. या प्रकरणांमधील सर्व याचिका क्लिष्ट स्वरूपाच्या 
असल्याने शासनाच्या वतीने योग्य बाजू मांडण्याकरीता विशोष वकील म्हणून संदर्भाधीन दिनांक 
१०.०८.२०१८ च्या पत्रान्वये श्री.आर.एस.सुंदरम यांची नियुक्‍ती करण्यात आळी होती. 

या प्रकरणामध्ये श्री.आर.एस.सुंदरम, विशोष शासकीय अभियोक्ता यांना मान्य केलेले व्यावसायिक 
शुल्क मागणी क्र.व्ही-२, सचिवाळयीन आर्थिक सेवा (३४५१ ०३०४) -११ देशांतर्गत प्रवास या प्रधान 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मधील अनिवार्य अंतर्गत तरतूदीमधून पुनर्वितरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

रिट याचिका क्र.१८०६/२०१७, २४३२/१८,२३५९/१८, ३०१६/१८, ४०९६/१८ व अवमान याचिका 
क्र.१७७/२०१८ या रिट याचिकमध्ये प्रतिवादीच्या वतीने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ-नागपूर येथे 
शासनाच्या वतीने दिनांक २४.०७.२०१८ ते दिनांक २५.०३.२०१९ या कालावधी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी 
हजर राहण्याकरीता व शासनाची बाजू मांडण्यासाठी श्री.आर.एस.सुंदरम, विशोष शासकीय अभियोक्ता 
यांना रू.६,०६,०००/- (अक्षरी रूपये सहा लाख सहा हजार रूपये फक्त) व्यावसायिक शुल्क (वकील फी) 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सन २०२०-२१अंतर्गत मागणी क्र. व्ही-२, सचिवालयीन आर्थिक सेवा (३४५१ ०३०४) -११ Sarita 
प्रवास रू.२.०६ लाख (अक्षरी दोन लाख सहा हजार फक्त) एवढी बचत नुसार व्ही-२, सचिवालयीन आर्थिक 
सेवा (३४५१ ०३०४) -२८ व्यावसायिक सेवा या योजनेसाठी पुनर्विनितरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास १०१९/प्र.क्र.४८९/११-स 


३. श्री.आर.एस.सुंदरम, विशेष शासकीय अभियोक्ता यांची न्यायालयीन कामकाजाबाबतची फी या 
विभागाच्या “व्ही-०२, 3849 सचिवालयीन आर्थिक सेवा (०९०) सचिवालय, ०१ (सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग, (38490308) (दत्तमत्त) - २८ व्यावसायिक सेवा” या बाबीखाली लेखाशिर्षातून सन २०२०-२१ 
वर्षीच्या उपलब्ध निधीमधून भागविण्यात यावी. 

४. याशासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक २४.०७.२०१८ ते दिनांक २५.०३.२०१९ या 
कालावधी झालेल्या सुनावणीसाठी रू.६,०६,०००/- या निधीतून आयकर नियम १९६१ नुसार १०% एकूण 
आयकर कपात (रू.६०,६००/-) व आयकराच्या ४% शैक्षणिक अधिभार एकूण कपात (रू.२४२४/-) करण्यात 
यावी व उर्वरित रू.५,४२,९७६/- (पाच लाख बेचाळीस हजार AAT WAN फक्त) इतकी रक्‍कम RTGS 
द्वारे अदा करण्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Name - R.S.Sundaram 

Bank - Union Bank Of India 

Branch - Gokulpeth, Nagpur 

Account No - 349802010001773 (SB General) 

IFSC No. - UBIN0534986 

PAN Card — ACRPR3157J 
५. सदरचा निधी वितरीत करण्याकरीता श्री.र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, 
पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना या आदेशाद्वारे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 
श्री.सं.पु.खोरगडे, उप सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्ही०००७) 
यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८५/२०२१, 
दि.२७.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्राच्या शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११२४४५५८७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunanda M Ghadyale : i 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 

१.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२.सरकारी वकील,मूळ शाखा, मा.उच्च न्यायालय, रिट सेल, मुंबई 

३.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४.विधी व न्याय विभाग (ई-शाखा) शाखा, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

५.महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

६. अवर सचिव, कार्यासन १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. कार्यासन अधिकारी, VSS, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय (3 प्रतीत) 
८.श्री.आर.एस.सुंदरम, मा.मुंबई उच्च न्यायाळय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर 

९.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


